RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - ८ , अंक - १५ ] 


शनिवार , मार्च २३ , २०१ ९ / चैत्र २ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठ ०१ 


असाधारण क्रमांक १५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ चे कलम ५१ (१- अ) 


आदेश 


क्रमांक पालिका-३ / कावि -५५/ २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ (१ - अ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम 
५१ ( १- अ) च्या तरतुदींनुसार भडगाव नगरपरिषदेतून निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

मी , डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी, जळगाव , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रकटनाद्वारे खालील उमेदवार हे नगरपरिषद , 
भडगावच्या अध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


पद 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


३ 


पाटील अतुल 

रमेश 


अध्यक्ष 


भडगाव 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी , 

जळगाव. 


जळगाव , २२ 


मार्च २०१ ९ . 


( १ ) 


वि (एच) ७२२ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


